सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात २२०२०४६९ या 
लेखाशिर्षाअंतर्गत सातारा सैनिक शाळेला ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर) अंतर्गत निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- सासैशा-२०१८/प्र.क्र.१७७/एसएम-६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक:- ६ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा - 9) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थसंकल्प-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 
दिनांक ०२.०४.२०१८ 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/ 
अर्थसंकल्प, दिनांक १३.०८.२०१८ 
3) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ), पुणे यांचे क्र. सासैशा/अं.२०१८ 
- ३०३/माध्य /ब/८६०२, दिनांक १२.१०.२०१८ चे पत्र 


प्रस्तावना- 


सातारा सैनिकी शाळेची स्थापना दि.२३ जून १९६१ रोजी झाली असून सदर झाळा ही 
देशातील पहिली सैनिकी शाळा आहे. महाराष्ट्रातील तळागाळातील व सर्व स्तरावरील गरीब व 
होतकरु मुलांना राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या माध्यमातून भारतातून सैन्य दलात अधिकारी पदावर 
संधी मिळावी, हा या शाळेचा मुख्य उद्देश आहे. या शाळेतून मोठया प्रमाणावर विद्यार्थी राष्ट्रीय संरक्षण 
प्रबोधिनीमध्ये आतापर्यंत भरती झाले आहेत. 


सातारा सैनिक शाळेला प्रतिवर्षी इमारत देखभाल,आहारभत्ता, घोडा देखभाल, जाहिरात 
खर्च, नगरपालिका कर या प्रयोजनार्थ ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) अनुदाने मंजूर करण्यात येते. 
सैनिक स्कूल सोसायटी व राज्य शासन यांच्यामध्ये सातारा सैनिक झाळेसंदर्भात 30 डिसेंबर,२०१६ 
रोजी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. त्यानुसार शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च 
माध्यमिक), पुणे यांनी सातारा सैनिक शाळेचे रु.९.८८ कोटी इतक्या रकमेचे बाबनिहाय अंदाजपत्रक 
संदर्भाधीन दिनांक १२.१०.२०१८ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केले आहे. सदर अंदाजपत्रकातील 
भोजन भत्ता, इमारत देखभाल,घोडा देखभाल, जाहिरात खर्च, नगरपालिका कर या बाबींसाठी 
लागणाऱ्या एकूण रुपये २,१५,०२,५३८/- खर्चाचा निधी वितरीत करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


area निर्णय - 


मागणी क्रमांक ई-२, २२०२-सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण -११०, अशासकीय 
माध्यमिक शाळांना सहाय्य (००) (०३) पूर्वाध्ययन सैनिकी शाळांना सहायक अनुदान ( अनिवार्य ) 
(२२०२०४६९), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाळी सन २०१७-१८ या आर्थिक 
वर्षासाठी रु. ६,६३,४८,०००/- इतकी अर्थसंकल्पीय मंजूर तरतूद उपलब्ध आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सासैजा-२०१८/प्र.क्र.१७७/एसएम-६ 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.(१ येथील दिनांक ०२.०४.२०१८ च्या परिपत्रकातील 
आदेशानुसार ७० टक्के निधीच्या मर्यादेत सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात सातारा सैनिक शाळेस 
खालील बाबींवरील खर्चासाठी रु. १,३१,९२,४४२,/- (रुपये एक कोटी एकतीस लाख ब्याण्ण्व हजार 
चारशे बेचाळीस फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 


खर्चाची बाब सन २०१८-१९ करीता । सन २०१८-१९ करीता 
आव्यक निधी वितरीत करावयाचा निधी 


.८७/- प्रती विदयार्थी भोजन भत्ता १,३१,६८,८०० ९,२१,८,१६० 
६२० x २९५ दिवस 


reer 
ne 


२. संदर्भ क्र. (2) येथील शासन निर्णय दि.१३.०८.२०१८ नुसार सदर निधी वितरीत करण्यासाठी 
आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे नियंत्रक अधिकारी आहेत. तसेच याव्दारे सहायक संचालक 
लेखा) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, शिक्षण संचालनालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शक सूचनांचे तसेच शासन परिपत्रक, वित्त 
विभाग, क्रमांक- अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक- ०२.०४.२०१८ मधील आदेशांचे 
काटेकोरपणे पालन करणे आवश्‍यक राहील. तसेच यासंदर्भात संदर्भ क्र. (१ येथील शासन 
निर्णयातील अटी व शर्ती लागू राहतील. 


४. सदर आदेशा वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. (१ येथीळ शासन परिपत्रक, दिनांक 
०२.०४.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या सदर संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१८१२०६१५२०१३६६२१ असा आहे, हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Swati Madhukar * 


Nanal 


(XT. 4. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति 
१. मा.मुख्यमंत्री सचिवालय 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सासैशा-२०१८/प्र.क्र.१७७/एसएम-६ 


मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 

मा. संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 

मा. विधानसभा/ विधानपरिषद सर्व सदस्य 

प्रधान सचिव, (शालेय शिक्षण) मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय 

प्रधान महाळेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा, सहायक 

आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षण संचाळक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


. विभागीय शिक्षण उप संचालक, पुणे विभाग, पुणे 

. सहायक संचालक (लेख), माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, शिक्षण संचालनालय, पुणे 
. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, सातारा. 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र -१, मुंबई 

. वरीष्ठ कोषागार अधिकारी , पुणे 

. प्रशासकीय अधिकारी,सैनिकी स्कूल, सातारा 

. सचिव, संरक्षण मंत्रालय , भारत सरकार,नवी दिल्ली. 

. मानद सचिव , बोर्ड ऑफ गव्हर्नर सैनिकी स्कूल, नवी दिल्ली. 


. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई, यांनी कृपया सदर 
निधी बी.डी.एस. प्रणालीवर उपलब्ध करुन दयावा. 

. वित्तविभाग, व्यय -५/ अर्थसंकल्प -३ मंत्रालय, मुंबई -३२ 

. निवडनस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


